राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात 
आल्याने देय ठरणाऱ्या लाभांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २०२१ 
वाचा:- 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो १००५/१२६/सेवा ४, दि. ३१/१०/२००५ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो- २०१७/प्र.क्र. २६/ सेवा ४, दि. २८/०७/२०१७ 
३) झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो २०१९/प्र.क्र. २६६/सेवा ४, दि. १९/०८/२०१९ 


प्रस्तावना- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय,दिनांक ३१/१०/२००५ अन्वये दिनांक ०१/११/२००५ रोजी अथवा 
त्यानंतर नियुक्‍त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यास परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागु करण्यात 
आली आहे. या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ३ (इ) यामध्ये “स्तर १ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यास 
त्याच्या मूळ वेतन अधिक महागाई वेतन (असल्यास) अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १० टक्के इतके 
मासिक अंशदान द्यावे लागेल. ही रक्‍कम प्रत्येक महिन्यात कर्मचाऱ्याच्या वेतन देयकातून वजा करुन घेतली 
जाईल. राज्य शासन समतुल्य अंशदान देईल. ही अंशदाने आणि गुंतवणूकीवरील प्राप्तीच्या रकमा, आहरीत 
रकमा न येण्याजोग्या (Non- Withdrawable) निवृत्तिवेतन स्तर-१ खात्यामध्ये जमा केल्या जातील.” असे 
नमुद आहे. सदर योजना दि. ०१/०४/२०१५ पासुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत समाविष्ट करण्यात आली 
आहे. 

तथापि, वरीलपैकी काही कर्मचाऱ्यांना विविध कारणास्तव महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) 
नियम १९८२ व भविष्य निर्वाह निधी योजना लागु करण्यात येते. दरम्यानच्या कालावधीत त्यांच्या वेतनातून 
कपात केलेले कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील शासनाचे अंशदान हे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या प्रान 
खात्यात जमा करण्यात आलेले आहे. सदर रकमेपैकी कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ हे 
कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करणे आणि झासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ झासनाला 
जमा करणे याची कार्यपध्दती वाचा येथील अ.क्र. २ मधील परिच्छेद १ (अ) अन्वये निश्चित केली आहे. यामध्ये 
“कोषागार अधिकारी यांनी प्राप्त रकमाचे दोन समान भाग करावेत. प्रथम भाग मुख्य लेखाशिर्ष ८००९ राज्य 
भविष्य निर्वाह निधी, उपलेखाशिर्ष - 09, लघुशिर्ष - १०१, सामान्य भविष्य निर्वाह निधीमध्ये चलनाने जमा 


करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांना रक्‍कम वर्ग करेल. तद्नंतर याबाबतचा संबंधित 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२ ६/ 'सेवा-४ 
कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात रक्‍कम जमा करणेबाबतचा प्रस्ताव आहरण व संवितरण 
अधिकारी महालेखापाल कार्यालयास सादर करेल. महालेखापाल कार्यालय जमा चलनाच्या आधारे 
संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर रक्‍कम जमा करेल. कोषागार अधिकारी वरील रक्कमेचा दुसरा भाग राज्य 
शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील नियोक्त्याच्या अंशदानाच्या संकेतांकाखाळी शासन लेख्यामध्ये 
जमा करेल.” असे नमूद केले आहे. 

वाचा येथील अ.क्र. ३ वरील शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०४/२०१९ पासुन शासनाचे अंशदान १४ 
टक्के करण्यात आले आहे. 

वरील प्रमाणे शासनाचे अंशदान १० टक्‍्क्‍्यावरुन १४ टक्‍के केल्यामुळे दि. ०१/०४/२०१९ नंतर 
भविष्य निर्वाह निधी लागु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रान खात्यात जमा झालेल्या रकमांचे ईआरएम केल्यानंतर 
त्या रकमेचे समान भाग करणे उचित होणार नाही. यास्तव शासन परिपत्रक क्र.अंनियो- २०१७/प्र.क्र.२६/ 


सेवा ४, दि. २८/०७/२०१७ मध्ये खालील प्रमाणे शुध्दिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दिपत्रक- 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अंनियो- २०१७/प्र.क्र. २६/ सेवा ४, दि. २८/०७/२०१७ मध्ये 


परिच्छेद १ (अ) च्या दुसऱ्या उप परिच्छेदाच्या पहिल्या वाक्यातील “दोन समान भाग करावेत” या मजकूरा 
ऐवजी “दोन भाग करावेत, यातील प्रथम भाग म्हणजे कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि दुसरा 
भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ” असा मजकूर वाचण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक २०२११११८१६२७४९४६०५ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAMAKANT - 
SHIVAJIRAO GHATGE = bi 


(र. शि. घाटगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४ 


६ सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पूणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
(9) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 


१० सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / 


नागपूर. 

११) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२) सर्व कोषागार अधिकारी, 

१३) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

१४ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

१७ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

१६ मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

१७ सर्वमंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१८) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

१९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाखा) मुंबई, 

२० प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 

२१ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२२ सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

२३) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

२४ प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

२५ मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२६ आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सवी 

२७ सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, 

२८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, 

२९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई - ४०००३२. 

३० सर्व मंत्रालयीन विभाग 

३१) मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 

३२ सर्व विभागीय आयुक्त, 

३३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३४ सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

३५ संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३६ संचालक (तंत्र शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३७ आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३८) संचालक, महानगरपालिका WIR, मुंबई, 

३९) कुलसचिव, सर्व कृषि व कृषितर विद्यापीठे, 

go) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

४१ निवडनस्ती, कार्यासन सेवा-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


